





भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन 





_पहिली आवृत्ती : १९८७ 


: पुनर्मुद्रण : १९९६ 


: किंमत : तीन रुपये 


' मुद्रक : व्यवस्थापक, 
शासकीय फोटोशिंको मुद्रणालय, 
अप, 


दोन शब्द 


.. भाषा संचालनालयाने प्रशासनिक लेखनाला उपयुक्त होईर अशा प्रकारचे साहित्य 
था अगोदर शासकीय कर्मचात्यांकरिता उपलब्ध करून दिले आहे. या पुस्तिकेचा उद्देश 
शासकीय कर्मचाच्यांना त्यांच्या दैनेदित कामकाजात मराठी शुद्धलेखनाच्या बांबतीत _ 
योग्य मार्गदर्शन ह्हावे हा आहें. प्रशासनिक छेखन (१९६६), कार्यदर्शिका (१९८१) 
या पुस्तकामध्ये शुद्धछेखनाचे नियम समाविष्ट आहेसच. त्यांत आवश्यक त्या सुधारणा 
करून व भर घालन ही पुस्तिका शक्य तितकी अदच्ययांवत करण्यात आली आहे 


पुस्तिका तयार करताना प्रामुख्याने मराठी साहित्य महामंडब्शने १९७२ मध्ये प्रसिद्ध - 
_केलेली 'लेखनविषयक नियम” ही पुस्तिका आणि श्री. मो. रा. वाछंबे यांचे 
व्याकरणविषयक साहित्य यांची फार मदत झाली. 


इंग्रजीतूब लिहिताना इंग्रजी शब्दांच्या स्पेलिंग' विषयी व व्याकरणाविषयी आपण 
: जैवेढे जागरूक असतो तेवढेच मराठी छेखनाबाबतही असले पाहिजे. नियमांनुसार लेखन 
करणे हा भाषेची अस्मिता जपण्याचाच एक भाग असतो. मराठी आता या राज्याची 
अधिकृत भाषा झालेली असल्यामुक्ठे या राजभाषेयी प्रतिष्ठा सर्वच बाबतीत राखली 
जाईल है पाहणे प्रत्येक मराठी भाषिकाचे कर्तव्य ठरते. प्रस्तुत पुस्तिका या दृष्टीने 
उपयोगी ठरेल असा विश्वास वाटतो 


४! हट द 2 
(शंकरराव चव्हाण) 


मुख्यमंत्री 
महाराष्ट्र राज्य 


उपोद्घात 


शुद्ध कसे बोलावे व शुद्ध कसे लिहावे”' हे सांगण्यासाठी दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांनी मराठीचे 
व्याकरण लिहिले. त्यात अर्थातत्र मराठी छेखनाचा विचार केलेला होता. दादोबांच्या व्याकरणाला 
जवव्ठजवढ दीडशे वर्ष होत आछी. कालांतराने तत्कालीन शुद्धछेखनाच्या नियमांत अनेक बदल झाले. 
-अनुस्वार, हस्व व दीर्घ यांच्या व्यवस्थेलाच स्थूलमानाने शुद्धछेखन हा शब्द योजला जातो, 


अनुच्चारित अनुस्वार लिहू नयेत हा विचार प्रथम श्री. रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर यांनी मांडला 
पुढे साहित्यसम्राट न. चि. केठकर यांनी टिठ्ठकचरित्राचा दुसरा व तिसरा खंड छापताना अनुच्चारित 
अनुस्वारांना फाटा दिला. त्यानंतर बेलगाव साहित्य संमेलनाने (१९२९) नेमलेल्या शुद्धछेखन मंडब्ठाने 


आपले स्वत:चे नवे नियम तयार केले. या नियमांना गोवे साहित्य संमेलनाने मान्यता दिली. या... 


नियमांचा साकल्याने विचार करता असे दिसून येते की, नव्या शुद्धछेखनानुसार अर्थभेदास आवश्येक 
असतील अशा अनुस्वारांखेरीज इतर सर्व अनुस्वार गाव्टण्याला परवानगी दिलेली आहे. तथापि नव्या 
'शुद्धछेखनाच्या अनुस्वारविषयक इतर नियमांत है धोरण काटेकोरपणे: पाछले न गेल्याने बन्याच 
विरंगती निर्माण झाल्या. तेव्हा या नियमांचा पुनर्विचार करून विदर्भ- साहित्य संघाने सुधारिते - 
नियमांचा आराखडा तयार केला. या सुधारित नियमांना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेनेही मान्यता दिली. 


१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यानंतर मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला 
मराठीकरणाच्या पूर्वतयारीसाठी नेमलेल्या भाषा सल्‍्लागार मंडछ्ठने शुद्धकेखनाच्या नियमांबाबत चर्चा 
करून नियमांचा एक नवीन आराखडा तयार केला. या नियमांना, त्यांत थोडाफार बदल करून, 
मराठी साहित्य महामंडल्डने मान्यता दिली. मराठी साहित्य महामंडक्ल हे महाराष्ट्रातील साहित्य 
: संस्थांचे प्रातिनिधिक मंडछ असच्यामूदे त्याने केलेल्या नियमावलीला राज्य शासनानेही मान्यता देऊन 
राज्यकारभारात व शिक्षणाच्या सर्व क्षेत्रांत तिचे पालन करण्याचे ठरविले. या सरकारमान्य नियमांचे 
सर्वताधारणपणे उच्चारानुसारी लेखन' हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. या नियमांचा.अवलंब केल्याने मराठीचे 
लेखन, टंकलेखन, मुद्रण जलूद गतीने तर होतेच, त्याशिवाय वाक्यांचा परस्पर संदर्भ लक्षात घेता 
अर्थहानीही होत नाही. या नवीनः नियमांचे स्पष्टीकरण या पुस्तिकेत केले आहे 


क्‍ शुद्धछेखनाचे नियम _ 

(१) अनुस्वार द द 

नियम १: स्पष्टोच्चारित अनुनासिकाबइल शीर्षबिंदू द्यावा. उदाहरणार्थ-गुलकंद, चिंच, तंटा, निबंध 
आंबा. तत्सम शब्दातील अनुनासिकाबइल विकल्पाने पर-सवर्ण लिहिण्यास हरकंत नाही.. 


ड्‌, ञ्‌, णू, न्‌, म्‌ यांना अनुनासिके म्हणतात. जेथे या अनुनासिकांचा उच्चार स्पष्ट होत अंसेल 
तेथे त्यां अनुनासिकांबइल अनुस्वार (शीर्षबिंदू) देण्यात येतो, जसे-तंटा, चिंच, आंबा; अंतर्गत, 
अर्थसंकल्प, इत्यादी. या शब्दांत अनुनासिकांचा उच्चार स्पष्ट होत असल्यामुछे येथे आधीच्या.. 
अक्षरावर अनुस्वार द्यावयाचा आहे. संस्कृतातून मराठीत जसेच्या तसे आलेले शब्द (म्हणजेच तत्सम 
शब्द) अनुनोसिक वापरूनही लिहिण्याची प्रथा आढछते. उदा.- पंडित” हा शब्द पण्डितः किंवा 
अंतर्गत हा शब्द अन्तर्गत' असा लिहिला तर ते चूक ठरणार नाही परंतु अशा वेढी अनुस्वारानंतर 
येणान्या अक्षराच्या वर्गातील अनुनासिकच (म्हणजेच पर-सवर्ण) वापरावें लागते. संस्कृत नसलेले मराठी 
शब्द शीर्षबिंदू देऊनच लिहावेत. उदा.- दंगा, तांबे, खंत, संप, इत्यादींसारखे शब्द दद्भग, ताम्बे 
खन्‍्त, सम्प असे छिहू नयेत. पर-सवर्ण लिहिण्याची सवलूत फक्त तत्सम शब्दांपुरती मंर्यादित आहे. ... 


अर्थभेद स्पष्ट करण्यासाठी कधी कधी पर-सवर्ण जोड़न शब्द लिहिणे योग्य ठरते. उदा.- वेदांत' 
(वेदांमध्ये) आणि वेदान्त' (तत्त्वज्ञान), दिहांतः (शरीरांत) आणि दिहान्त' (मृत्यू) 


काही शब्दांमधील अनुस्वारांचां उच्चार अस्पष्ट असतो. कधीकधी तो उच्चारलादेखील >देखील जात नाही 
_ उदा.-हंसणे, धांवणे, जेव्हां, कोठें, कधीं, कांहीं. अशा शब्दांवर अनुस्वार देऊ नये. ते 'हसणे, धावंणे 
. जेब्हा, कोठे, कधी, काही' असे लिहावे द 


. नियम २ : यू, रु, लू, व्‌, शू, ष्‌, सू, ह यांच्यापूर्वी येणान्या अनुस्वारांबदइल केवछ शीर्षबिंदू द्यावा 
उदा.-सिंह, संयम, मांस ा 


द उच्चारानुसारी लेखन करावयाचे म्हणून 'सिंह' ऐवजी पिंव्ह', संयम ऐवजी संय्यम', मांस 
ऐवजी मांव्स', संहार' ऐवजी संव्हार' असे लिहिण्याची गरज नाही अनुस्वाराचा स्पष्ट क पूर्ण 
उच्चार केला असता बरील शब्दात 'य किंवा 'व' या वर्णाचा उच्चार आपोआपच होतो. त्यामुक्ठे 
येथे तो वर्ण लिहिण्याची गरज नसून त्याऐेवजी अन॒स्वार देणे पुरेसे आहे. म्हणून सिंह, संयम, मांस, 
सारांश, संशोधक, संस्था, स्वयंशासित यांसारख्या शब्दांमध्ये केवढछ अनुस्वार द्यावा 


_ शे पूर्वीचा नासोच्चारही वरीलप्रमाणे शीर्षबिंदूने दाखवावा, उदा.-संज्ञा. 


5 


नियम ३ : नामांच्या व सर्वनामांच्या अनेकवचनी सामान्यरूणंवर विभक्तिप्रत्यय ढ शब्दयोगी अव्यय 
'लावताना अनुस्वार द्यावा, उदा.-लोकांना, मुलांनी, तुम्हांस, लोकांधमोर, घरांपुढे. 


.. नामाला किंवा सर्वनामाला विभक्तिप्र॑त्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय लागण्यापूर्वी त्याचे जे रूप होते 
- त्याला सामान्यरूप” असे महणतात. उद्ा.- पत्र या शब्दाला ततीया विभक्तीचा प्रत्यय लावल्यास' 
पत्राने! असे रूप होते. यातील पत्रा” हे सामान्यरूप होय 


या नियमानुसार, नामाच्या व सर्वनामाच्या अनेकवचनातील सामान्यरूपांवर विभक्तिप्रत्यय 
लावताना किंवा शब्दयोगी अव्यय लावताना अनुस्वार द्यावयाचा आहे. उदा.-आदेशांत, विभागांकड़ून 
 सदस्यांच्या, पुस्तकाँवर, सूचनांची, त्यांच्याकडून यांसारख्या शब्दांच्या बाबतीत अनुस्वार देणे 
आवश्यक आहे. शब्दाच्या एकबचनी सामान्यरूपावर अनुस्वार देऊ नये. अनेकवचनी सामान्यरूपावर 
अनुस्वार दिल्यानेच एकवचन व अनेकवचन यांतीछर भेद स्पष्ट होतो. घरातीरकू (ए.व.)-घरांतील . 
(अ.व.), पुस्तकाचा (ए.व.)-पुस्तकांचा (अ.व.), त्याच्यांकडून (ए.व.)-त्यांच्याकडून (अ.व.) या 


३००७७ 


_उदाहरणांवरून है दिसून येईल 


आदरार्थी बहुवचनाच्या वेठीही असा अनुस्वार दिला पाहिजे. उदा.-राज्यपालांचे ज्यपालांचे अभिभाषण 
मुख्यमंत्रयांचा दौरा, तुम्हांला, आपणांस 


नियम ४ : वरील नियमांव्यतिरिक्त कोणत्याही कारणांसाठी व्यत्पत्तीने सिद्ध होणारे वा न होणारे 
अनुस्वार देऊ नयेत 


या नियमानुसार स्पष्ट किंवा अस्पष्ट उच्चार न होणारा कोणताही अनुस्वार शब्दांवर द्यावयाचा 
नाही. उदा.-घरें, रूपें, नामें, पांच, करणें, बोलणें, काछीं, नांव, कां, कीं, कांच, वांचणें, जेव्हां 
तेव्हां, जों, तों, कांहीं, घरीं, लिपिकानें यांसारख्या शब्दांत अनुच्चारित अनुस्वार देण्याची आता 
गरज नाही. 


(२) जहस्व-दीर्घ 


नियम ५ : मराठीतीर तत्सम इकारान्त आणि उकारान्त शब्द दीर्घान्त लिहावे. उदा.-कवी, मती 
द गती, गुरू, इतर शब्दांच्या अंती-येणारा इकार व उकार दीर्घ लिहावा. उदा.-पाटी, जादू, 
पैल, विनंती, ही (शब्दयोगी अव्यय). अपवाद :-आणि, नि 


स्पष्टीकरण-परंतु, यथामति, तथापि, इत्यादी तत्सम अव्यये हस्वान्त लिहावी. तसेच सामासिक 
शब्दातही तत्सम (हस्व) इकारान्त व उकारान्त शब्द पूर्वपद असताना ऋस्वान्तच लिहावे 
. उदा.-बुद्धिविभव, कविमन, गतिशील 


मराठी भाषेत हस्व-दीर्घ लेखनासंबंधी काही नियम आहेत. परंतु, लिहिणान्यांकडून घाईगर्दीत 
बन्याच वेत्ठा है नियम काटेकोरपणे पाछले जात नाहीत. मराठी भाषेत संस्कृत भाषेतील बरेच शब्द 
जसेच्या तसे स्वीकारले गेले आहेत. उदा.- कवि, मति, गति, गुरु, वस्तु, निवृत्ति, नियुक्ति, इत्यादी. 
हे शब्द संस्कृत असून मराठीत वापरल्या जाणान्या अशा मूछ संस्कृत शब्दांना तत्सम” शब्द म्हणतात. 


असे इकारान्त व उकारान्त शब्द मराठीत वापरताना ते दीर्घान्त लिहावेत. म्हणजे कवि, वस्तु 
नियुक्ति' हे शब्द कवी', वस्तू', नियुक्ती' असे लिहावेत. कै. 5 

.. व्यक्तिनामे, ग्रंथनामे, शीर्षके व सुटे ऋस्वान्त तत्समं शब्द मराठीत दीर्घान्त लिहावे. उदा.-हरी 

भवभूती, मनुस्मृती, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धती, कृषी, कुलशुरू, इत्यादी. 


. मराठी भाषेतील पाटी, जादू, पैलू, विनंती, ही (शब्दयोगी अव्यय) यांसारखे शब्द नियमाप्रमाणे 
वीर्घान्‍्त लिहिण्यात यावेत. असे असले तरी, 'आणि” व “नि” ही मराठीतीर दोन अव्यये ऋस्वान्त 
लिहावी. तसेच मूछ संस्कृतातून आलेली. परंतु, बधास्थिति, तथापि, अद्यापि, इति, प्रशृतिं, कदापि' 
यांसारखी (तत्सम) अव्यये हस्वान्तच लिहावीत. या अपवादाप्रमाणेच सामासिक शंब्द लिहिताना 
समासाचे पूर्वपद (पहिला शब्द) तत्सम हस्वान्त शब्द असेल (म्हणजेच मुब्गत संस्कृतात जस्वान्त 
असेल) तर ते पूर्वपद ऋहस्वान्तच लिहावयाचे आहे. दीर्घान्त असेल तर ते दीर्घान्त लिहावयाचे आहे. 
उदाहरणार्थ बुद्धी' हा शब्द दीर्घान्त लिहावयाचा आहे. मुद्यात संस्कृतमध्ये तो हस्वान्त असल्याने 
बुद्धिचातुर्य', 'बुद्धिविभवअसे सामासिक शब्द लिहिताना मात्र तो रस्वान्त लिहावयाचा आहे है. 
लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे. अगू” हा शब्द मराठीमध्ये दीर्घान्त, परंतु अणुशक्ती” मध्ये तो हहस्वान्त 
होईल. याच धर्तीवर लिहिण्यात येणारे पुढील काही शब्द अभ्यासण्यासारखे आहैत. उदा.-- 
निवृत्तिवेतन, विधिनिषेध, वस्तुस्थिंती, कृतिसमिती, स्थितिशील, प्राप्तिकर, कृषिविषयक, 
नियुक्तिपत्र, समितिकक्ष, इत्यादी. या शब्दांमध्ये पूर्वपद असलेले संस्कृत शब्द मराठी भाषेने आत्मसात 
केल्यामुढे ते मराठीच्या प्रकृतीनुसार एरव्ही दीर्धान्त लिहावयाचे असले तरी समासामध्ये ते मूह 
स्वरूपात योजलेले असल्यामुक्ठे ते हस्वान्तच लिहावे. पष्ट्यब्दी' हा शब्द मुतातच दीर्घान्त आहे. 
पषष्ट्यब्दी” यातील घटक, षण्टि+अब्द म्हणजेच षष्ट्यब्द. त्याचे स्त्रीलिंगी रूप षष्ट्यब्दी. षष्ट्यब्दीची 
पूर्ती ती बष्ट्यब्दीपूर्ती, म्हणून, षष्ट्यब्दीपूर्ती या सामासिक शब्दामध्ये तो दीर्घान्तच लिहिला जाईल. 
_त्याचप्रमाणे शताब्दी” हा शब्ददेखील मुछात दीर्घात्त असल्याने शताब्दी समारोह” या सामासिक 
शब्दामध्ये तो दीर्घान्तच लिहावा लछागेल. वधूवर' या सामासिक शब्दातील पूर्वपद (म्हणजे पहिला 
शब्द) दीर्घान्त राहील. द ' द जी 


. साधित शब्दांनाही हाच तियम लावावा. उदा.-शक्तिमान, गतिमान, इंदुमती, मृदुतर, इत्यादी. 


र 


9 ल्‍ 


. विद्यार्थिनू, गुणिन्‌, प्राणिनू, पक्षिन्‌ यांसारखे इन्‌-अन्त शब्द मराठीत येतात. त्यांच्या शेवटी 
असलेल्या 'न्‌ चा लोप होतो व उपान्त्य हस्व अक्षर दीर्घ होते. उदा.-विद्यार्थी, गुणी, प्राणी, . 
पक्षी, मंत्री, स्वामी. परंतु हे शब्द समासात पूर्वपदी आछे असता (म्हणजेच समासातील पहिला शब्द 
असता) ते ऋहस्वान्तच ठेवावे. उदा.-विद्यार्थिमंडढठ,, गुणिजन, प्राणिसंग्रह, मंत्रिमंडल, स्वामिनिष्ठा, 


न 





. मराठी शब्दकोशात मात्र तत्सम (+हस्व) इकारान्त व उकारान्त शब्द- हस्वान्त लिहिणे इृष्ट ठरेल. 
जसे-पद्धति, अनुमति, प्रतिकृति, दृष्टि, अणु; वायु, हेतु वगैरे. परंतु असे शब्द कोशाबाहेर वापरताना 
दीर्घान्त लिहिले पाहिजेत 


नियम ६: (दीर्घ) ईकारान्त व ऊकारान्त शब्दांतील उपान्त्य इकार व उकार जहस्व लिहावे. 
उदा.-गरिबी, माहिती, हुतुतू, सुरू. अपवाद-नीती, भीती, रीती, कीर्ती, इत्यादी 
दीर्घान्त झालेले तत्सम शब्द 


वरील नियमात अपवाद म्हणून विलेल्या शब्दाप्रमाणैच प्रीती दीप्ती, विभूती, ऊर्मी' यांसारखे _ 
आणखी काही दीर्घान्त झालेले संस्कृत शब्द आहेत 


नवीन नियमाप्रमाणे हे शब्द दीर्घान्तच लिहावयाचे आहेत. परंतु त्यामुछे ते मुब्त दीर्घ मानले 
जाण्याची शक्‍्यता असल्यानेच त्यांचा अपवाद म्हणून स्वतंत्रपणे उल्लेख केला आहे. हे शब्द निती, 
-भिती, रिती, किर्ती, प्रिती, दिप्ती, विभुती, उर्मी असे लिहू .नयेत. या शब्दांतील उपान्त्य अक्षरे 
मुत्ठात संस्कृतात जशी दीर्घ आहेत तशी दीर्घच ठेवावी | 


ऊकारान्त शब्दांच्या बाबतीतही त्याच्या अलिकडचा स्वर हस्व आढक्तो. जसे : सुरू, हुतुतू 
झुरू, मुरू, पुरू, इत्यादी. यांतील उपान्त्य स्वर नहस्व आहेत ' 


हाच नियम अकारान्त, एकारान्त व ओकारान्त शब्दांनाही लागू आहे. उदा.-खिल्ठा, सुछा, पाहिले 
- मिठवतो, इत्यादी, पंण तत्सम शब्दांना हा नियम लागू नाही. उदा. ऊर्जा, ऊष्मा, पूजा, परीक्षा, 
प्रतीक्षा, इत्यादी 


यावरून असे म्हणता येईल की, मराठीमध्ये शब्दातील शेवट्चे अक्षर दीर्घ असेल तर त्याचा 
: उपान्त्य ( म्हणजेच शेवटच्यों अक्षराच्या अलिकडचा) इकांर व उकार हस्व असतो. मात्र तत्सम 
शब्दांना हा नियम लागू नाही 


नियम ७ : अकारान्त शब्दांचे उपान्त्य इकार व उकार दीर्घ लिहावे. उदा.-गरीब, व॒कील, वीट, 
द सून, वसूल. अपवाद : ऋहस्वोपान्त्य अकारान्त तत्सम शब्द, उदा.-गुण, विष, मधुर, प्रचुर 


या नियमानुसार अकारान्त शब्दांचे उपान्त्य इकार किंवा उकार दीर्च लिहावयाचे आहेत. 
उदा.-ठरीव, भरीव, फकीर, हुरूप, फूल, मूल, धूछ, कूठ, भूल, चूल, 'सूर, पूर, इत्यादी 


अपवाद म्हणून दिलेल्या शब्दांप्रमाणे मनुष्य, बहुत, विपुल, अंकुर, अद्भुत दृभुत, विधुरं, जटिल, “मलिन 
कुटिल, साहित्य, उचित, मंदिर, विहित, जीवित, शारीरिक, मानसिक, इत्यादी तत्सम (मुठात 
: संस्कृत असलेले) शब्द मात्र जहस्वोपान्त्य लिहावयाचे आहेत 


प्‌ 
मराठी शब्दांतील अनुस्वार, विसर्ग, किंवा जोडाक्षर यांच्या पूर्वीचे इकार व उकार सामान्यतः 
नस्व असतात. उदा.-भिंग, पिंप, नारिंग, गुंज, धुंद, सुंठ, खुंटी, कुंची, नि:पक्षपातीपणे, छि:, थुः, 
भिस्त, विस्तव, मुक्काम, इत्यादी. परंतु तत्सम शब्दांत ते मुब्ठप्रमाणे जहस्व किंवा दीर्घ लिहावेत, . 
उद्य.-चित्र, पृण्य, पुत्र, वरिष्ठ, तीक्ष्ण, पूज्य, इत्यादी द 


मागील नियम ३ मध्यें आपण सामान्यरूप म्हणजे काय है पाहिले आहे. असे सामान्यरूप होताना 
स्वरांमध्ये जे हस्व-दीर्घ बदल घडतात त्यथासंबंधीचे विवेचन पुढीले नियमात केले आहे. 


- नियम ८ : उपान्त्य दीर्घ ई-ऊ असलेल्या शब्धांचा उपान्त्य ईकार-ऊकार उभयवचनी सामान्यरूपाच्या 
वेछी जहस्व लिहावा. उदा.--गरिबास, वकिलांना, सुनेला, वसुलाची, नागपुरास. अपवाद : 
दीर्घोपान्त्य तत्सम शब्द, उदा.-शरीरात, गीतेत, सूत्रास, जीवास. 


या नियमानुसार गरीब-गरिबास , वकीक-वकिलांगा, क्ून-सुनेला, वपूछ-वसुलाची, न[गपूर-नागपुरास 
या शब्दांप्रमेणेच समजूत-समजुतीने, -निवडणूक-निवडणुकीत, .तपशीऊल-तपशिलात,. इत्यादी 
 शब्दांतील उपान्त्य ईकार व ऊकार एकवचनी व अनेकवचनी सामान्यख्पाच्या वेढी ःहस्व लिहावा लागतो 


परंतु शब्द तीन अक्षरी असून त्याचे पंहिले अक्षर दीर्घ असेल तर अशा शब्दमच्या सामान्यरूपात 
उपान्त्य ई-ऊ यांच्या -जागी अ आल्याचे दिसते; उदा.-तालीम-तालमीचा, तालमीत 
._बेरीज-बेरजेला, बेरजेत, पाटील-पाटलाने, पाटलाचा, माणूस-माणसाला, माणसाचा, लाकूंड-लाकडाने 
लाकडाचा, इत्यादी. या ठिकाणी वरील नियम लागत नाही. मात्र पहिले अक्षर 'हस्व असल्यास हा 
विकल्पाने होतो. म्हणून जेव्हा विकल्पामुठछे अ' आदेश करण्यात येत नाही, तेव्हा वरील नियम 
लागू झाल्याने उपान्त्य ई-ऊ हस्व होतात. उदा.-- परीट-परटास, परिटास 


उपान्त्य ई-ऊ' असलेल्या तत्सम (म्हणजेच मुद्ठात संस्कृत असलेल्या) शब्दांच्या बाबतीतही वरील 
नियम लागू करता येणार नाही. उदा.-परीक्षा, वीर, गीत, दूत, सूत्र, शरीर, रीती, पूर्व, विद्यापीठ 
न्यायाधीश या शब्दांची सामान्यरूपे होताना परिक्षेत, विराने, गितात॑, दुतास, सुत्रातील, शरिरशास 
विद्यापिठाने, न्यायाधिशाचा अशी रूपे होत नाहीत. त्यांतील ई व ऊ हे स्वर दीर्घच राहतात. त्यांची , 
परीक्षेत, वीराने, गीतात, दूतास, सूत्रातील, शरीरास, .विंद्यापीने, न्यायाधीशाचा ही योग्य रूपे होत. 


इतर काही विशेष- 
शब्दाचे उपान्त्य अक्षर ई किंवा ऊ' असेल तर सामान्यरूपात ई* च्या जागी या येतो किंवा 
ऊा च्या जागी येतोी. उदा.-- फाईल-फायलीत, काईु-कायलीत, देऊछ-देवव्शत, 


 पाऊस-पावसश्ात 


. .. पुलिलिंगी शब्दाच्या शेवटी सा” असल्यास सामान्यख्पाच्या वेढी शा होतो, ( 'श्या' होते नाही) . 
. उदा.-पैसा-पैशाचा, घसा-धशाचा, ससा-सशाचा ि 


5 ५ 


पुल्लिंगी शब्दांच्या शेवटी असलेला जा सामान्यरूपात तसाच राहतो, (त्याचा ज्या' होत नाही) . 
उद्दा.-मांजा--मांजाने, गांजा-गांजाचे, सांजा-सांजाची 


मधल्या अक्षरातीक क किंवा प चे द्वित्द सामान्यरूपाच्या वेछी निधन जाते. उदा.--रक्कम-रकमेचा, 
हिपष्पट-लिग्टीगे क्‍ हर 

मधल्या म॑ पूर्वीवे अनुस्वारसहित अक्षर अनुस्वारविरहित होते. उदा.--अंमल-अमछात, 
किमत-किमतीचा, गंमत-गमतीने, हिंमत-हिमतीने. | 

ऊकारान्त विशेषनामाचे सामान्यरूप होत नाही. उदा.-गणू-गणूस, शकू-शकूत 

धातूला ऊ किंवा ऊन' प्रत्यय लावताना धातूच्या शेवटी 'व॑ असेल तरच वू' किंवा बून 


होईल. उदा.-चाव-चावू-चावून, लछाव-लावूं-छावून, जेव-जेवू-जेवून, खा-खाऊ-खाऊन, 
गा-गाऊ-गाऊन, पी-पिऊ-पिऊन, धू-धुऊ-धुऊन 


(३) किरकोहछ 


नियम ९ : पूर हा ग्रामवाचक शब्द कोणत्याही ग्रामनामांस छावताना दीर्घोपान्त्य लिहावा. 
उदा.--नागपूर, संबल्लपूर, तारापूर 


संस्कृतात शहर' याअर्थी पुर हा शब्द प्रचलित आहे. तोच मराठीत पूर्रा असा दीर्घोपान्त्य 
लिहिला जातो. मराठीतील उच्चारपद्धतीला हे धेरून आहे. त्यामुत्ठे गावांची नावे वरीलप्रमाणे 
लिहिण्यात यावीत 


नियम १० : कोणता एखादा ही रूपे लिहावी; कोणचा, एकादा ही रुपे लिहू नयेत 


नियम ११: हक्ूहकू, मुक्मुक्ू, खुट्खुटू या शब्दांतील दुसरा स्वर व चौथा स्वर दीर्घ लिहावा 


वरील शब्दांप्रमाणेच तसूतसू, झुंजूमुंजू मुंजू, चिरीमिरी यांसारख्या पुनरक्त शब्दांतील ऊकार व ईकार 
मूठ घटक शब्दांमध्ये ते दीर्घ असल्याने दीर्घ लिहावे. परंतु पुनरक्त शब्द नादानुकारी असतील तर 
ते उच्चाराप्रमाणे ज्हस्व लिहावे. उदा.-लूटुलुटु, दुड़॒ुदुड़ु, रुणझुणु 
नियम १२: एकारान्त नामाचे सामान्यरूप याकारान्त करावे. उदाहरणार्थ-करण्यासाठी, फडक्यांना 
द . (म्हणजे फडके यांना), पाहण्याला. अशा रूपांएवजी करणेसाठी, फडकेंना, पाहणेला 
यांसारखी एकारान्त सामान्यंरूपे करू नयेत 


एकारान्त सामान्यरूपे आज फारशी प्रचलित नाहीत. त्यांऐेवजी याक़ारान्त सामान्यरूपे वापरली 
- जातात. म्हणून यांचेकडे, कछ॒ुवणेसाठी, करणेबाबत यांसारखी रूपे वापरू नयेतः 


है 


नियम १३ : छेखनात पात्राच्या किंवा वक्‍त्याच्या तोंडी बोलण्याची भाषा घालावी लागते. त्या वेढी . 
क्‍ तिचे स्वरूप बोलण्यातीरू उच्चाराप्रमाणे असावे. अन्य प्ररंगी तम्ते लिहू नये. 
नाटकात किंवा कथा-कादंबरीत पात्रांच्या तोंडी, 'असं केलं'', “असं झालूं”, “मी म्हटले' 

असे लिहिण्यास हरकत नाही. एरव्हीच्या लेखनात तसे लिह नये. वरीलप्रमाणे बोली भाषेची रूप 

वापरताना अकारान्त रूपे अनुस्वारयुक्त लिहिणे आवश्यक आहे 


_नियम १४ क्वचित्‌, कदाचित्‌, अर्थात्‌, अकस्मात्‌, विद्वान्‌, इत्यादी मराठीत ख्ढ झालेले तत्सम 
शब्द अकारान्त लिहावे 


मराठीत रूढ झालेले संस्कृत शब्द सामान्यत: जसेच्या तसे लिहिण्याची पद्धत आहे. त्यांतील 
काही शब्द मुछात व्यंजनान्त आहेत. त्यानुसार वरील शब्द क्वचित्‌, कदाचित्‌, अर्थात्‌, अकेस्मात्‌ 
असे लिहिण्याचा प्रधात होता. परंतु मराठीच्या प्रकृतीनुसार विद्वान, कीर्तिमान, शक्तिमान यांसारखे 
शब्द स्वसान्त लिहिण्याचीही पद्धत रूढ होती व आहे. काही वेछा अर्थात्‌', क्वचित्‌' या अव्ययांपुढे 
च' हे अव्यय वापरण्यात येते. त्या वेढ़ही 'अर्थातच', 'क्वचितच' असे लिहावे लागते. त्यामुक्के वरील 
प्रकारात मोडणारे सर्व शब्द स्वरान्‍्त लिहिण्यात यावेत, असे आणखी काही शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत. 
: जसे :-किंचित, तद्गत, दैववशात, श्रीमान, धनवान, भगवान, विद्युत, परिषद, संसद, सम्राट, इत्यादी. 
कोणत्याही अन्य भाषेतील शब्द लिहिण्याची गरज पडेल तेव्हा त्या भाषेतल्या उच्चाराप्रमाणे लेखन 
 करावे 


इंग्रजी शब्द, पदव्या किंवा त्यांचे संक्षेप यांच्या शेवटचे अकारान्त अक्षर आता. व्यंजनान्त 
(म्हणजेच पायमोडके) लिहू नये. उदा.-वॉटसन, बायरन, कीट्स, एम. एल. सी., पीएच. डी 
इत्यादी 


: नियम १५: केशवसुतपूर्वकालीन पद्म व विष्णुशास्त्री चिपद्धूणकरपूर्वकालीन गद्य यांतील उतारे 
छापताना ते मुछानुसार छापावे. तदनंतरचे (केशवसुत व चिपक्कूणकर यांच्या लेखनासह) इ 
लेखन मराठी साहित्य महामंडढ्ठाच्या प्रस्तुत छेखनविषयक नियमांस अनुसरून छापावे. 

नियम १६: राहणे, पाहणे, वाहणे अशी खरूपे वापरावी. रहाणे-राहाणे, पहाणे-पाहाणे, 


वहाणे-वाहाणें अशी रूपे वापरू नयेत. आज्ञार्थी प्रयोग करताना राहा, पाहा, वाहा' 
यांजबरोबरच 'रहा, पहा, वहा” ही रूपे वापरण्यास हरकत नाही 


नियम १७ :. इत्यादी' व 'ही' (अव्यय) हे शब्द दीर्घान्त लिहावे. अन्‌ हा शब्द व्यंजनान्त लिहावा. ' 
इत्यादी” हैं अव्यय नसून विशेषण आहे. त्यामुक्ठे ते दीर्घान्त लिहावे 


नियम १८ : पद्मात वृत्ताचे बंधन पाछताना रहस्वदीर्घाच्यां बाबतीत हे नियम काटेकोरपणे पाछता 
. येणे शक््य नसल्यास कवीला तेवब्यापुरते स्वातंत्रय असावे. 


 वाक्यरचना 


श्र 
+ 


मराठी वाक्यरचना करताना कर्ता, कर्म, क्रियाप्रद, विशेषणे या पदांचा परस्परसंबंध नीट व्यक्त 
करण्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. लिहिण्याच्या ओधात कधीकधी वाक्याची सुढ्वात व त्याचा 
शेवट यांमध्ये मेढ राहत नाही. .उदा.-  शासनाने......... मान्यता देण्यात आली.'” अशा प्रकोरची 
वाक्यरचना चुकीची आहे. ही चूक अर्थात अभावितपणेच घडते. पण त्यामुक्ठे संपूर्ण वाक्याचा तोल 
बिघड़ून जातो व वाक्यरचना बेडौल होते. या चुका कशा स्वरूपाच्या असतात व त्या कशा टाढाव्यात 
याचा ऊहापोह पुढील परिच्छेदांत उदाहरणासहित केलेला आहे 


मराठी भाषेत वाक्यरचना- करताना वाक्याच्यां अगोदरच्या प्व्या भागाचा नंतरघ्या भागाशी संबंध 
दाखवताना जो.... तो, जे......ते,, जी......ती', ज्या.....त्या' यांसारख्या संबंधी सर्वनामांचा 
जोडीने वापर करण्यात येतो. मात्र, या दोन्‍्ही सर्वनामांचा संबंध एकाच नामाशी दर्शवावयाचा असतो 
हा नियम नीट पाछला गेला नाही तर वाक्याचरा तोल बिघडतो: इतकेच नव्हे तर कधीं कधी वाक्याचा 
 अर्थही बदलतो. हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येईल :- 


जो खर्च विभागप्रमुखांनी करावयाचा आहे त्यांची नावे खाली नमूद केली आहेत 


या वाक्यातील सुरवातीचा भाग हा खर्च या शब्दाविषयी माहिती देतो, तर नंतरच्या भागातील 
त्यांची' हा शब्द विभागप्रमुखाला उद्देशून वापरलेला आहे. वास्तविक, जो" या सर्वनामाते खर्च: 
या शब्दास प्राधान्य दिले आहे. यावंरून उत्तरार्धात तो खर्च....... अशी रचना अपेक्षित होती. परंतु 
नंतरच्या भागात खर्चा ऐवजी विभागप्रमुखा' संबंधी माहितीं देण्यात आली आहि. अशा परिस्थितीत 

. जया विभागप्रमुखांनी खर्च करावयाचा आहे त्यांची नावे खाली नमूद केली आहेत”, अशी वाक्यरचना 


| कोणतेही विधान ठासून करण्यासाठी किंवाः संबंधी सर्वनागावर जोर देण्यासाठी जो जो..... तो 
तो! यांसास्खी सर्वनामे दोन दोन वेढ्या योजण्यात येतात. जे जे....... ते ते', जो जो....... तो तो'. 
ज्या ज्या वेढ्ी..... त्या त्या वेठी , ज्यांनी ज्यांनी.......त्यांनी त्यांनी- यांसारख्यां संबंधी सर्वनार्माच्या 

। जोड्यांचा वापर करताना वर दर्शवल्याप्रमाणे वाक्यातील सुरवातीचा अर्धा भाग व॑ नंतरचा अध् 
भाग यांत समतोछ राखणे आवश्यक असते. म्हणून जे सर्वनाम - प्रथम जोडीने वांपरलेले असेल 


'. त्याच्याशी सुसंगत अशीः संबंधी सर्वनामांची जोडी नंतर वापंरावी छागते. उदाहरणार्थ- 


१ शासनाने जे जे फायदे आपल्या कर्मचास्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत ते ते फायदे य॑ 
रुग्णालयातील कर्मचान्यांगनाही उपलब्ध करून द्यावेत. 


भ्ु 2 जे ऊ . 


२. राज्यातील जिद्मांमध्ये ज्या ज्या वेछी अवर्षणामुद्े टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते त्या 
त्या वेढी निधीतून पैसा उपलब्ध करून देण्यात येतो | 


.. जर....तर ही अव्यये संकेत दर्शवण्यासाठी वाक्यात जोडीने वापरली जातात 
उदाहरणार्थ-- द .. 
१. जर समितीने वरील खंर्चास मान्यता दिली तर प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करता यैईल 


२. जर कर्मचान्याने कमीतकंमी बीस वर्षे अखंड सेवा केली अंसेल तर त्याला निवृत्तिंवेतन 
मिक्कू शकेल, द 


. «जर.......तरा या संकेतदर्शक अव्ययांचा वाक्यात उपयोग करताना काही वेढ्ाा पुडील चुका 
. घडण्याचा संभव असतो. त्या महणजे- 


' . 9. जर अभियांत्रिकी विभागाने तपासणी केल्यास याबाबतचा निश्चित खर्च किती होईल ते 
अजमावबता येईल 


२. जर या प्रकल्पांच्या खर्चाचा बारकाईने विचार करताना कर्मचारीवर्ग, यंत्रप्तामग्री 
साधनसामग्री, इत्यादी गोष्टीही विचारात घेतल्या पाहिजेत । 


, वरील दोन्‍्ही उदाहरणांवरून जर' या संकेतदर्शकाचा उपयोग कस्ता अनावश्यक ठरतो हे 
लक्षात येईल. केल्यास', करतांना' यांसारखी क्रियापदाची संकेतदर्शक रूपे वापरावयाची असतील ' 
' तर तेथे जर..तर ची योजना निरुपयोगी ठरते 


... जरी....तरी' या जोडीचा वापर वाक्यातील विधानांमधील विरोध दर्शवण्यांसाठी केला जातो 
उदाहरणार्थ- 


१. जंरी यावर्षी पीक.चांगले असले तरी पुढील वर्षाच्या दृष्टीने हा धान्यसाठा कमीच पडेल. 


२. जरी या जिल्हा उद्योग केंद्रास प्रशासनिक मंजुरी देण्यात आली असली तरी या केंद्राचे काम 
अद्यापपर्यत सुरू झालेले नाही 


.. काही ठिकाणी वाक्याच्या सुरवातीस जर, जरी' यांसारखी संकेतदर्शक अव्यये वापरलेली नसतात 
: परंतु वार्बयाच्या उत्तरार्धात (तर, तरी” यांचा वापर केंलेछा असतो: अशा वाक्यांमध्ये जर' किंवा _ 
जरी' हे संकेतदर्शक अध्याहृत असल्यामुके ती वाक्ये रचनेच्या दृष्टीने निर्दोष ठरतात 


ज्याप्रमाणे....त्याप्रमांणे', जेव्हा जेव्हा......तेव्हा तेव्हा', जेथे जेथे....तेथे तेथे", जितके......तितके 
. “जोवर......तोवर' या सर्व अव्ययांचा वापरदेखील जोडीने करण्यात आल्यास त्यायोगे वाक्यांचा तोल 
कायम राखला जातो. उदाहरणार्थ-.. | 


& 


पे श््ढ 


१. या नियम्रांखालीर छाभ ज्याप्रमाणे राजपत्रित अधिकान्यांना मिछावयाचे आहेत त्याचप्रमाणे 
: अशाजपत्रित कर्मचान्यांनाही मिलठावयाचे आहेत 

२. जेह्हा जेव्हा अपुच्या पावसामुछे राज्यात टंचाई निर्माण होते तेव्हा तेव्हा शेतकन्यांना 
शासनाकड़न मदत देण्यात येते 


३. जोवर आविकासी क्षेत्रातील दूध गोछा करण्याचे प्रमाण कमी आहे तोवर ही योजना त्या 
क्षेत्रातील दुग्धशाह्वा संस्थांना किफायतशीर ठरणार नाही 


काही वेब्श मिश्र किंवा संयुक्त वाक्यात कर्ता एक असछा तरी क्रियापदे दोन वापरलेली असतात. 
ती दोन्ही क्रियापदे वास्तविक, कर्त्याच्या विभकतीप्रमाणे पाहिजेत. तथापि, लिहिण्याच्या ओधात काही _ 
वेला ही क्रियापदे एकाच प्रयोगातील न राहता वेगवेगब्त्या रूपांत योजली जातात. त्यामुक्ठे कर्तरि 
प्रयोगात सुरू होणारे वाक्य कर्मणि प्रयोगात पूर्ण केले जाते. त्यामुछे वाक्यरचना कशी सदोष होते 
है पुढील उदाहरणांवरून दिसून येईल :- 


१. प्रादेशिक विकास महामंडल्ठ अर्जाची छाननी करीलू व अर्थसहाय्यासाठी शिफारस करण्यात 


.. येईल, 


२. थक येथे रासायनिक खत प्रकल्प राष्ट्रीय केमिकल्स या संस्थेमार्फत उभारत आहे. 


पहिल्या उदाहरणात 'महामंडछ छाननी करील हा कर्तरि प्रयोग आहे. शिफारस करणारे देखील 
महामंडकच असल्याने, म्हणजे दोन्ही क्रियापदांचा कर्ता एकच असल्यामुक्ठे करण्यात येईल' , याऐवजी 
'करील” अशी शब्दयोजना हवी. अशी शब्दयोजना केल्याने वाक्याची सुरुवात कर्तरि प्रयोगात व 
शेवट कर्मणि प्रयोगात हा दोष टछेल रा द 


दुसन्या उदाहरणात प्रकल्प' हे कर्म असल्यामुक्ठे, राष्ट्रीय केमिकल्स या संस्थेमार्फत उभारत आहे' 
' ही रचना सदोष आहे. ...... संस्था उभारत आहे' , किंवा ........ संस्थेमार्फत उभारण्यात येत आहे', 
अशी रचना योग्य ठरेल ह 


वाक्यामधील कर्मपदासाठी जेथे भिन्‍न लिंगातील दोन किंवा तीन शब्दांचा संयुक्तपणे वापर केला 
असेल तेथे क्रियापद हे कर्मपदातील शेवटच्या शब्दाच्या लिंगवचनानुसार योजण्यात यावे. उदाहरणार्थ- 


१. या योजनेखाली पुढील जिल्ह्यांमध्ये पूल, रस्ते, घरे व इमारती बांधण्यात आल्या आहेत 
२. पडीत जमीन लागवडीखाली आणपण्यासाठी चांगल्या दर्जाची खते, बी-बियाणे व नांगर 
वापरावे छागतीह 


. ३. विद्यार्थ्याना या योजनेनुसार पुस्तके, नकाशे व वह्या मिछाल्या 


- शब्दयोजना 


शासनव्यवहारात टिणण्या, पत्रे, ज्ञापने, निर्णय, इत्यादींचें लेखन करताना वाक्यरचना शक्य 
तितकी सोपी, सुट्सुटीत ठेवणे आवश्यक असते. शब्दांची निवड चोखंदव्ठपणे केल्यास लेखनात निश्चित 
अर्थ साधता येतो. शब्द सोपे व सर्वाना समजतील असे असावेत. त्यांच्या अर्थाबाबत संदिन्धता असू 
नये. 5 ४ ह 
बन्याच वेढा प्रशासकीय कामकाजामध्ये 'कायदा' या शब्दाचा वापर “४८४ या अर्थी करप्यात 
येतो. वास्तविक 'कायदा' या शब्दाचा अर्थ व्यापक असून तो ॥,4७४ या इंग्रजी शंब्दासाठी योजण्यात 
येतो. या उलट “८ या शब्दासाठी अधिनियम हा पर्यायी शब्द योग्य आहे. असेच आणखी एक 
उदाहरण द्यावयाचे तर, 'रित0०४” आणि “२०९पा/४०॥&' या दोन्‍्ही इंग्रजी संज्ञांसाठी मराठीत 
सरसकटपणे नियम हा पर्याय वापरल्ा जातो. याऐवजी वरील संज्ञांसाठी अनुक्रमे, नियम व 
'विनियम' असे वेगवेगछे शब्द योजल्यास दोन्ही शब्दांमधील भेदही लक्षात येतो, “8%'.आणि 
[0५७ या इंग्रजी शब्दांसाठी मराठीत 'कर' हा पर्यायी शब्द असाच वापरलेला' आढवब्ठतो. त्याऐवजी 
अनुक्रमे 'कर' व शुल्क असे पर्याय घेऊन॑ भिनत्व दर्शवता येते 


7२०५१०८० ५४८५४ या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत अनुक्रमे' हा पर्याय योजताना वाक़्यरचना 
: पुढीलप्रमाणे कराबी लागते. उदाहरंणार्थ :- 


वितन, महाभाई भत्ता व कार्यालयीन खर्च या तीन बाबींकरिता अनुक्रमे रु. ३०,००० 
रु. २२,००० व रु. १,२५,००० इतका खर्च करावा लागेल 


85 [6 ०४5९ 789 00' या वाक्प्रयोगासाठी मराठीत यथास्थिति' हा पर्याय योजण्यात येतो 
यथास्थिति' या शब्दाचे वाक्यातील स्थान पुढीलप्रमाणे असले पाहिजे. उदाहरणार्थ.- 


भारत सरकारला किंवा राज्य सरकारला मिल्ठालेल्या सर्व सरकारी रकमा, भारताच्या लोक 
लेख्यात किंवा 'यथास्थिति” राज्याच्या लोक लेख्यात जमाखाती टाकल्या जातील 


 हल्‍्ली 'यथास्थिति' प्रमाणेच प्रकरणपरत्वे” हा शब्दसुद्धा वापरण्यात येतो. त्याचे स्थानही तसेच 
असले पाहिजे. द 


मराठीमध्ये ही, चं, देखील, इत्यादी अव्यये शब्दांवर विशेष जोर देण्यासाठी जोडण्यात येतात 
त्यावेछी त्यांची योजना योग्य शब्दांबरोबर करणे आवश्यक असते. 


विशेषण-विशेष्य संबंध | 


विशेषण हे, त्याचा ज्या शब्दाशी संबंध असेल त्या शब्दाच्या जवछ असावे. ते तसे नसेल तर 
वाक्याचा अर्थ बदलतो हे पुढील उदाहरणांवरून दिसून येईल :- 


तक 


| $ ४ 


(१) भारताच्या पूरग्रस्त उत्तरेकडील राज्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली 
आहे. या वाक्यातीछ पूरग्रस्त' .हे राज्य' या शब्दाचे विशेषण चुकीने अलिकडे योजले गेले आहे 
वरील वाक्याची रचना भारताच्या उत्तरेकडील पूरग्रस्त राज्यांना मदत...” अशी करणे योग्य ठरेरू 


(२) या खर्चात अतिरिक्त उतारूंवरील करांपासून मिव्शलेल्या जादा रकमा समाविष्ट आहेत 
या वाक्यातील अतिरिक्त है विशेषण उतारू या शब्दाचे नसून 'कर' या शब्दाचे आहे म्हणून 
वरील वाक्याची रचना या खर्चात उतारूवरील अतिरिक्त करांपासून मिछालेल्या जादा रकमा 
समाविष्ट आहेत.' अशी असली पाहिजे 


विशेषणाप्रमाणे क्रियाविशेषणाच्या बाबतीतही त्याची योजना संबद्ध क्रियापदाच्या विशेषणाच्या 
किंका अन्य क्रियाविशेषणाच्या लगतपूर्वी असणे इष्ट ठरते 


विशेषण-विशेध्याचा लिंग-वचन संबंध 


वाक्यामध्ये विशेष्याचे जे लिंग-वचन असेल त्यानुसार विशेषणाचे लिंग-वचन बदलते हे पुढील 
उदाहरणांवरून दिसून येईल 


. (१) समाज जितका सुसंस्कृत तितकी ही पालछी वरची अंसते 
(२) नवी तथ्ये व नवे अनुभव व्यक्त करण्यासाठी निराव्न्या अभिव्यक्ती शोधाव्या लागतात 


वरील उदाहरणांवरून, विकारी विशेषण हे लिंग व वचन यांच्याबाबतीत विशेष्यावरच अवलंबून 
 असल्याचे स्पष्ट होते. ह 


वाक्याती्ल नाम व सर्वनाम यांचा लिग-वचन संबंध 


वाक्यात नामाचे एकेवचन असेल तर त्याबरोबर वापरावयाचे सर्वनामदेखील एकवचनी, तसेच 
नाम अनेकवचनी असेंल तर सर्वनामही अनेकवचनी व समानलिंगी असावे उदाहरणार्थ-- 


(१) भाषा हे मानवी जीवनाचे एक अपरिहार्य अंग आहे 


(२) है संकेत त्यांच्या आशयाशी कार्यकारणभावाने संबद्ध नसून परंपरागत आहेत 


मराठीतूव लेखन करतानाः बच्याच वेढ्ा वाक्यातील दोन नामांना प्रंत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय 
लावताना पहिले नाम तसेच ठेवून त्याच्या नंतरच्या नामाछा प्रत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय छावण्यात 
येते. ही वाक्यरचना कशी सदोष आहे. हे पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल :- 


: या योजनेखांली नवीन रस्ते व पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.' 


१३ 


या उदाहरणातील रस्ते” व 'पूल' या दोनन्‍्ही नामांना विभक्तिप्रत्यय लाबणे आवश्यक होते 
परंतु तसे न केल्यामुके रस्ते' हे नाम प्रथमेत आहे व पुलांचे” या ठिकाणी नामाला षष्ठीचाः प्रत्यय 
लावण्यात आला आहे 


.... वरीर वाक्याची रचना “या योजनेखाली नवीन रुस्त्यांचे व पुलांचे...... किंवा या योजनेखाली 
. नवीन रस्ते व पूल यांचे बांधकाम करण्यासाठी तरतूद करण्यातं आली आहे.' अशी करणे योग्य ठरेल. 


लेखनदोष 


शब्दाचे शुद्ध रूप माहीत नसल्यामुक्ठे किंवा घाईगर्दीत लिहिल्यामुक्ठे बच्याच वेछा लेखनदोष घड़ 
शकतात. यांपैकी सामान्यपणे आढद्ून येणारे काहीं लेखनदीष खाली दर्शवले आहेत :- 


अशुद्ध 


अकस्मिक 
अंगिकार 
अजीबात 
अपूरेणू 
अंतस्थ 
अतित 
अतिथीगृह 
अंतीम 
अतैव 
अत्त्याचार 
. अत्यंतिक 
अत्यवश्यक 
 अंध:कार 
अधिकारीता 


. . अधिक्षक 


अनावृत्त (पत्र) 
अनिर्णित 
अनिष्ठ|अनीष्ट 
. अनुवंशिक 
अनुषंगिक 
अप्रतीम 
अल्पसंख्यांक 
अवशिष्ठ 
अंवश्यक 
अक्षरशहा 


आकस्मात|आकस्मात्‌ 


आकृतीबंध 


शुद्ध 
आकस्मिक 
अंगीकार 
अजिबात 
अणुरेणू 


,अंतःस्थ 


अतीत 
अतिथिगृह 
अंतिम 
अतएव 
अत्याचार 


आत्यंतिक 


अत्यावश्यक 
अंधकार 
अधिकारिता 
अधीक्षक 
अनावृत (पत्र) 
अनिर्णीत 
अनिष्ट 
आनुवंशिक 
आनुषंगिक 


. अप्रतिम . 


अल्पसंख्याक 
अवशिष्ट 
आवश्यक 
अक्षरश: 
अकस्मात 
आकृतिबंध 


अशुद्ध 


आंग . 
आधीन 
आर्शिवाद 
आवश्य 
इतप्पर 
इंद्रीय 
द्ष्ठ 

इसी 


ईयत्ता _ 


उच्चाटण 
उणिव 
उणीवा 


'उत्कृष्ठ 


उदासिन 


... उदिम 


उधृत 
उध्धार 


उपजिविका उपजिवीका 


उपहारगृह 


उर्जितावस्था 


उशिर 


उशीरा 


उहापोह 
ऊष्ण 
एकादा 
कनिष्ट 


कलम ३ नुसार 


शुद्ध 
अंग 
अधीन _ 
आशीर्वाद 


अवश्य 


इतः:पर 


: डंद्रिय 


ड्र्ष्ट 
इ्स्त्री 
इयत्ता 
उच्चाटन 


_उणीव 


उणिवा 
उत्कृष्ट 


* उदासीन 


उदीम 

उदघृत 
उद्धार|उद्धार 
उपजीविका 
उपाहारगृह 
ऊर्जितावस्था 
उशीर 

उशिरा 
ऊहापोह 

उष्ण 

एखादा 

कनिष्ठ 

कलम ३ अनुसार 


.  ताप्तर्य ' 


. अशुद्ध 


..... कव॒यत्री|कवियत्री 
.. कायदेशिरपणा : 


- कि. (अव्यय) 
कृत्रीम . 
केंद्रिय 
केंद्रीत 
कोट्यावधी 


क्रिडांगण 
 खंडीत 

. गृहित 

: ग्रहपाठ 
ग्रहीत 
' जमिन 

- ज्यादा 
 -ज्येष्ट 


.. टीपा 


तत्कालिक 
तथापी 


सुटी | 
तैय्यारी 
_ दिपावली 
दिर्ध.... 
दिलगिर 
 दिलगीरी 
दुरदर्शी 
.. दृढिकरण 
. दैदिप्यममान 
. दिष्दी. 
.; धर्मदाय 


कवयित्री 


; कृत्रिम . 
.. केंद्रीय 


केंद्रित 


_> कोट्यवधी| 
_ कोट्यबधी 
' 'क्रीडांगण " .. 


खंडित 
गृहीत 
गृहपाठ 
गृहीत 

. जमीन 


जज जादा है का 


ज्येष्ठ 
टिपा 

: तात्कालिक 
तथापि 


..._ तात्पर्य 
..  त्रुढी 


. तयारी 
दीपावली 


. दिलगीर 


दिलगिरी 
दूरदर्शी 


: दृढीकरण . 


: देदीप्यमान 
. दृष्टी 
धर्मादाय 


कायदेशीरपणा 


अशुद्ध 


: धारिष्ठ[धारिष्ट्य .. 
नाविन्येता 

.. निगडीत 
निरिक्षक. 


निरोद्योगी 
निर्भिड 


ही निःष्कारण _ द 
निष्क्रीय .... 
नल 


नैपुण्यता _ 


 न्यायाधिश .. 
पडित 


पदसिष्द 


 परिक्षण..... 
. परिक्षा . | 
..परीनिरिक्षण क्‍ 


परीव्यय 


.. पर्यात्प 


पारंपारिक 
पाठिव 
पिकपाणी 


० आकबगे 


पुर्तता 
पृथ:करण 


हम 


प्रतिक 


.  प्रतिक्षा . 
: प्रतिक्षित 
 प्रविण._ 
 प्रसंगोपात्न- 


:. पूर्तता 
पृथक्करण, - 
: प्रतीक... 


शुद्ध 
धारिष्ट 
नवीनता[नावीन्य ._ 


 निगडित 


निरीक्षक . ः 
निर्चद्योगी 
निर्भीड 


निष्कारण 


निष्तिय 


: निःस्पृह 

-... नैपुण्य|निपुणता/ 
_निपुणत्व 

न्यायाधीश 
 पडीत 


पदसिद्ध|पदसिदूध द 


... परीक्षण... 
परीक्षा 


परिनिरीक्षण ः 


. परिव्यय 


पर्याप्त . 


पारंपरिक 
.... पाढीव क्‍ 
 पीकपाणी . 


पिकवणे 


प्रतीक्षा... 


 प्रतीक्षित 
. प्रवीण . 
क्र प्रसंगोपात्त 


अशुद्ध 
प्राविण्य 
प्रित्यर्थ 
बगीचा 
मतितार्थ 


मंत्रीमंडछ 


महत्व 
मागसवर्ग 
माहित - 
माहीती 
मोहिम 
मोहीमा 
“राजिनामा 
राज्यभाषा 
रुप 
वरिष्ट . 
वर्गिय 
विपरित 


विविक्षितं . 


विशयी 
विशिष्ठ क्‍ 


शुद्ध 


क्‍ प्रावीण्य । 
: प्रीत्यर्थ 


बगिचा 
मथितार्थ 


मंत्रिमंडद्ठ 


महत्त्व 
मागासवर्ग 
माहीत 
माहिती 
मोहीम 


..- मोहिमा: 


क्‍ टीप 


राजीनामा 


राजभाषा 
स्न्प 
वरिष्ठ 


. वर्गीय 


विपरीत 
विवक्षित 
विषयी 


विशिष्ट 


१६ 


अशुद्ध 
विषेश 


विद्ठीत _. 


व्यक्तिशहा 
रद 
शिवकालिन 


 शिष्दध 


शुध्द[गुध्ध 
षष्ठ्यब्दी 
सकुंचित 
संचनालय 
सत्व 
संयुक्तिक 
सर्वांगिण _ 
पाहाय्यक 
सिध्द 
सृजन 
स्त्राव 
स्त्रोत 
स्वत्त्व 


स्विफार 


विशेष 


... व्यवितश: 


१३ ३, हस्‍लन० 0००? आई 
की 


सिककाली 
किद्वकालादय 


शिष्ट 
शुद्ध शुद्ध 
षष्ट्यज्दी 
संकुचित _ 
संचालनालय 
सत्त्व 
सयुक्तिक 
सवरगीण 
सहायक 
सिद्ध|सिद्ध _ 


सर्जन 


स्राव 
प्ोत 
स्वत्व 
स्वीकार 


: वरील यादी परिपूर्ण नसून केव मार्गदर्शनादाखल आहे. 


